आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षाकरिता समग्र शिक्षा 
अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता 
निधी वितरण. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ आय ६४८) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ आय ६५७) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०४ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जून, २०२१. 
वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.0-8/2024-|S-92 (ST), दि. १४.०५.२०२१. 


3) शालेय शिक्षण विभाग, नस्ती क्र.निधिवि-२०२१/प्र.क्र. ३९/प्रशिक्षण. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फ अंमळबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या समग्र शिक्षा अभियान योजनेसाठी अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षातील केंद्र हिस्सा व समरूप राज्य हिउइड्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत शाळेय शिक्षण 


विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 


लेखाशीर्ष २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण खालील समग्र शिक्षा अभियान या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या 


आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून वित्त विभागाने ०१-वेतन या बाबीसाठी २५ टक्के मर्यादेत निधी 


वितरणास मान्यता दिल्यानुसार खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


योजनेचे | लेखाशिर्ष व केंद्र / राज्य) बाब सन २०२१-२२ सदर शा.नि. अन्वये 
नाव हिस्सा मधील अर्थसंकल्पीत | वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 
शिळ ओं २ ३ 1 ४ 4 
2202 आय ६४८ 
समग्र | केंद्र हिस्सा (६० टक्के) ०१, रर डीड 
शिक्षा २२०२ आय ६५७ वेतन 
अभियान | राज्य हिस्सा (४० टक्के) २००.०० ४०.०९ 
एकूण ५००.०० 900.23 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण G.900.23 लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी तेवीस हजार फक्त) इतका निधी 
प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपळलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात 
याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी 


मर्यादेत व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०२१६१८१९९९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


व , 
R avin d la urea pesulcede soon, 
डॉ iy 
Digambarro Aute iit inSain ioe 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
ज्र 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ठाणे. 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
९. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


१०.वित्त विभाग ( अर्थोपाय / अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.निवडनस्ती, (कार्यासन-०६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


